अस्थाई पदे पुढे चालू ठेवण्यास 


मुदतवाढ देणेबाबत- 
जिल्हा व सत्र न्यायालय, वर्धा 
०१.०३.२०२४ ते ३१.०८.२०२४ 
या कालावधीसाठी ... 
महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी- २०२४/प्र.क्र. ६१/का.१२ 


मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- १५ मार्च, २०२४. 


१) विधि व न्याय विभाग,शासन निर्णय क्रमांक एचसीटी-१००२/१२८९(१६२) नऊ/चार 


२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि- २०१६/प्र.क्र. ८/१६/आ.पु.क. 


3) विधिव न्याय विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि- २०२३/प्र.क्र. ४१/का.१२ 


४) प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, जिल्हा व सत्र न्यायालय, वर्धा यांचे 
पत्र क्र. ८८४/बी-४-८/२०२४, दिनांक २१.०२.२०२४. 


वाचा - 
दिनांक ०८.०९.२००३. 
दिनांक २१.०२.२०२४. 
दिनांक २०.०९.२०२३. 
शासन निर्णय- 


संदर्भाधीन दिनांक २०.०९.२०२३रोजीच्या शासन निर्णयान्वये जिल्हा व सत्र न्यायालय वर्धा, 


यांच्या आस्थापनेवरील १२६अस्थायी पदांना दिनांक२९.०२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 
संबंधित न्यायालयांचे कामकाज सुरळीत सुरु राहण्यासाठी खाली दर्शविलेल्या तक्त्यात नमूद 
केल्यानुसार १२६ अस्थायी पदांना ०१.०३.२०२४ ते ३१.०८.२०२४ या कालावधीसाठी मुदतवाढ 


देण्यात येत आहे :- 
अ.क्र पदनाम दिनांक २९.०२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ दिनांक 09.03.2028 ते 
दिलेली पदे ३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ 
द्यावयाची पदे 
१ २ ३ 8 
q अधिक्षक ३ ३ 
२ | सहायक अधिक्षक षु 4 
3 | लघुलेखक ग्रेड-१ q q 
8 | लघुलेखक ग्रेड-२ 9 9 
५ | लघुलेखक ग्रेड-३ १६ १६ 
& वरिष्ठ लिपिक १५ १५ 
9 कनिष्ठ लिपिक ३७ ३७ 
८ मुख्य बेलिफ १ 1१ | 
९ बेलिफ १५ १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी- २०२४/प्र.क्र. ६१/का.१२ 


१० वाहन चालक १ १ 
११ | उदकी ४ ४ 
१२ सफाईगार 1१ | 1१ | 
१३ | कंत्राटी सफाईगार २ २ 
१४ पहारेकरी २ २ 
१५ । कंत्राटी पहारेकरी षु 4 
१६ शिपाई 1१ | 1१ | 
एकूण १२६ १२६ 
२. यासाठी येणारा खर्च "२०१४-न्यायदान" या मुख्य लेखाज्रीर्षाखाळी १०५ (दोन) जिल्हा व सत्र 


न्यायाधिठा, “१०५ (तीन) दिवाणी न्यायाधिठा” व “१०८ फौजदारी न्यायालये” यापैकी योग्य त्या 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व त्या लेखाशीर्षाखाळील सन २०२४-२०२५ या वित्तीय वर्षातील 
मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

४. सदर झासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र. ३०/२०१३/ 
विनियम,भाग-२, दिनांक १७.०४.२०१५ नुसार वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला 
उपविभाग-तीन मधील अ.क्र. ४ चा परिच्छेद क्र. २७ (२)(क) अन्वये तसेच वित्त विभागाच्या शासन निर्णय 
क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र. ८/१६/आ.पु.क., दिनांक २१.०२.२०२४ प्रशासकीय विभागांना प्रदान 
केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


च्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३१५१७१०३९८८१२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by HEMANGI AJIT SHETYE 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND: 
JUDICIARY DEPARTMENT, 


2.5.4.20=a80fef4908844f3f0e391754221ba7b421d28c86653344150: 
5e31030c791f4b, postalCode=400032, Mi 


arasht 
rialNumber=7328C41D6A5210C49CCE93 1861626D508AE4537D7B 
B43F92AC6D5796595AADBB, HEMANGI AJIT SHETYE 


Date: 2024.03.15 17:19:49 +05'30' 


(हेमांगी sez) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत:- 


१. महाप्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय, मुंबई 
प्रबंधक, (निरीक्षणे-१), मा. उच्च न्यायालय, मुंबई 

. प्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ नागपूर, औरंगाबाद . 
४. महालेखापाल -(लेखा व अनुज्ञेयता)- एक, महाराष्ट्र मुंबई 
५. महालेखापाल -(लेखापरीक्षा )-एक, महाराष्ट्र मुंबई 
६. महालेखापाल -(लेखा व अनुज्ञेयता)- दोन, महाराष्ट्र नागपूर 

. महालेखापाल -(लेखापरीक्षा )- दोन, महाराष्ट्र नागपूर 
८. सह सचिव, विधि व न्याय विभाग, नागपूर, औरंगाबाद 


पृष्ठ 3 पैकी 2 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी- २०२४/प्र.क्र. ६१/का.१२ 


९. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, वर्धा 

१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, वर्धा 

११. उप कोषागार अधिकारी, वर्धा 

१२. वित्त विभाग/आ.पु.क, अर्थसंकल्प ११, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. विधि व न्याय विभाग, कार्यासन २३ व २४. 

१४५. निवड नस्ती. 


पृष्ठ 3 पैकी 3 


